RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg. No. MCS / 174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ४६ ] 


मंगळवार , सप्टेंबर १२, २०१७/ भाद्र २१ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ६५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


नपाव 


गरपा 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७ 

उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक एमयुएन -२०१५ / प्र. क्र .१२५ / नवि १८. – महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा 
महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३४१ चे पोट - कलम ( १), (१ क) व ( २ ) 
यांच्या तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित 
होणारे क्षेत्र आणि तालुका मुख्यालय असल्यामुळे हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी आणि उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी आरमोरी 
नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत घटित करण्याच्या दृष्टीने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१ चे पोट -कलम (१), (१ क ) व ( २) याव्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, दिनांक २३ एप्रिल २०१५ अन्वये अधिसूचना काढली आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, मा .उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपिठ नागपूर येथे दाखल जनहित याचिका क्र .८९/ २०१५ मध्ये दिनांक २६ जुलै २०१७ रोजी 
मा . न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी शासनाकडे पाठविलेल्या आरमोरी नगरपरिषद स्थापनेच्या प्रस्तावावर योग्य निर्णय घेण्याचे 
आदेशित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आरमोरी नगरपंचायतीसह मौजा शेगांव, पालोरा व अरसोडा या गावांची मिळून एकत्र “ आरमोरी नगरपरिषद ” स्थापन 
करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रीमंडळ उप समितीची मान्यता प्राप्त झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी नगरपंचायत आरमोरी व मौजा शेगांव , पालोरा व अरसोडा मिळून आरमोरी नगरपरिषद 
स्थापन करण्याबाबत शिफारस केली आहे . 


भाग एक - अ -( म. उ.वि . ) - ६५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर १२, २०१७/ भाद्र २१, शके १९३९ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट -कलम ( २), ( २ क ) व ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली 
जिल्ह्यातील आरमोरी नगरपंचायत व मौजा शेगांव, पालोरा व अरसोडा या गावांचे स्थानिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रातून लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट 
करण्यासाठी आणि उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी आरमोरी या नावाने नगरपरिषद घटित करण्याच्या दृष्टिने या अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट - कलम 
( २), ( २ क ) व (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसूचना काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत असून, तिचा 
मसूदा यासोबत जोडलेला आहे . 

२. उक्त उद्घोषणेला आक्षेप घेणा- या कोणत्याही व्यक्तीने , ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
तीस दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्याकडेत्याची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल . 
३. उक्त कालावधीमध्ये मिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक एमयुएन -२०१५ / प्र. क्र .१२५ / नवि १८. – ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ चे पोट- कलम ( २) , 
( २ क ) व ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएन - २०१५ / प्र. क्र . १२५/ नवि १८ , दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७ 
याव्दारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून, महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी नगरपंचायत व मौजा शेगांव, 
पालोरा व अरसोडा स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्याच्या आणि उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी आरमोरी 
नगरपरिषद या नावाने नगरपरिषद घटित करण्याच्या दृष्टीने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट- कलम ( २), ( २ क ) व ( ३ ) या अन्वये अधिसूचना 
काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेच्या अनुषंगाने प्राप्त आक्षेप / हरकतींवर विचार करून ते जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी निकाली काढले 
आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये अधिक तपशिलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करणे इष्ट 
वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट -कलम (२), ( २ क ) व ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन उक्त 
स्थानिक क्षेत्र हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून , त्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट - कलम (२), (२ क) व (३ ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे, आरमोरी नगरपरिषद या नावाने एक नगरपरिषद घटित करीत आहे . उक्त लहान नागरी क्षेत्राच्या हद्दी यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ ब” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची “ अ ” 
आरमोरी नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन 
( १) आरमोरी नगरपंचायत 

- सर्व्हे क्र .१ ते १९०१ 
( २ ) मौजा शेगांव 

. सर्व्हे क्र . १ ते २५९ 
( ३ ) मौजा पालोरा 

- सर्व्हे क्र. १ ते ३८३/ २ 
( ४ ) मौजा अरसोडा 

- सर्व्हे क्र . १ ते ४५४ 

___ अनुसूची “ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद केलेले संपूर्ण स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर आरमोरी नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
पूर्व सर्वे क्र .१०६३, १०६५ , १०८६, ११०२ , १११९ , ११२० , ११२३, ११२५ , ११२६, ११४७, ११४८, ११४३, ११६०, ११६१, १२५५ , ११५६, 

१२४८, १२५९, १२६१ , १२७९ , १२९६, १३२६, १३२७, १३२८, १३३२, १४६४, १४६५, १४७३, १४७६ , १४७८ , १४७९ , १४८० , 
१४८१, १४८२, १४८६, १४८९, १४९०, १४९१, १४९५, १५०१ , १५०२, १५०३, १५१५, १५१६ , १५१७, १५१९, १५२० , १५२४, 
१५३० , १५३२, १५४६, १५४७, १५७४ , १५७५, १५७६, १६१८ , १६१९, १६२८ , १६२९, १६३५, १६३६, १६३७, १६४३ , १६४५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , सप्टेंबर १२, २०१७/ भाद्र २१ , शके १९३९ 


शेगांव - ९६, ४४ , ४०, ३८, ३७, ३६, २५ , २२, २० , २६, २१, १९, १८, १७, १६ , ८, ७, ९, २२९ , २२८ , २१५, २१७, ४५ , ४६, ४७, ४८ , 

४९, ५५, ५६, ६७, ६८ , ८०, ८१, ९० , ९१, ९२, ९४ , ९५, २१६ , २१५, २१४, २१३, २१२, २११, २१०, २०९, १८५, १८४, १६१, १६० , 
१५८ , १५९, १५७ . 

एकूण ११७ 
पश्चिम- ९९१ , ९७७, ९७३ , ९७२, ९६७, ९५६, ९५५, ९५४, ९४३, ९५१, ९२८ , ९२७, ९२६ , ९२५, ९२४ , ९१५ , ९१४, ८९२ , ८९० , ८७२, 

८७० , ८६९, ८६७, ८३६ , ८२० , ८१९ , ८१८ , ८०९ , ८०८ , ८०७, ७९८ , ७९७, ७९६, ७९५, ७८७, ७८६ , ७८५, ७८४ , ७८२, 
६१२ , ६११, ६१० , ६०९ , ६०८ , ५७५, ५७४ , ५७३, ४३३ , ५३२, ५२५, ५२४ , ५२३, ५२२, ५१४ , ५१८ , ५१७, ३७८ , ३७२, ३७० , 
३६९ , ३६८ , ३६५ , १८९९ . 


एकूण ६३ 


उत्तर - 


१०३१, १०२७, १०२५ , १०२४, १०२३ . 


एकूण ५ 
दक्षिण - ३६४, ३६३, ३६२, ३६१, ३६०, ३५९, ३४६, ३४५,३४३, ३४२, २८३, २८२, २८१, २७२, २७१, २७० , २५१, २३८, २३७, २३६ , 

२३५, २२०, २१८ , २१७, २१६, २०५ , २०४ , २०३, २००, १९१, १९८ , १९७, १६४ , १४२, १३९, ८४ , ८३, १७४४ , १७४१, १७४० , 
१७३८ , १७३१, १७३० , १७२९ , १७२८ , १७२६, १७२५ , १७२४ , १९०० , १७२२ , १७२१, १७२० , १७१५, १७११, १७०५, १७०२ , 
१६९७, १६९६, १६५२, १६५१ , १६५० . 


एकूण ६१ 
मौजे पालोरा 
पूर्वेस - ३३७, ३३९, ३४० / १, १४० / २, ३४१, ३४२, ३४३/ १, ३४३/ २ 
पश्चिमेस - ५, ६ व पांदन रस्ता 
उत्तरेस - १/ २, २, ३ 
दक्षिणेला - ७, ८, ९, १०, ११ 
मौजा अरसोडा 
पूर्वेस - २९४, २९५, २८० 
पश्चिमेस- १, २, ३, ४ , ५, ६, ७, ८ , ९, १० , १२/ १, २५ 
उत्तरेस- २८०, २९२ , २९१, २९०, २८९, २८८, २८७, २८६, ४४३, ४४४, ४४९ , ४४६, ४४७, ४४८ , ४४९ 
दक्षिण - २९६, २९७, २९८ , २९९, २८०, ४३९ , ४४२, ४४० , ४४१, ४५४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ - ( म. उ.वि .) - ६५ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर १२, २०१७/ भाद्र २१, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 
Mumbai 400 032, dated the 12th September , 2017 

PROCLAMATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No.MUN - 2015 /C .R . 125 /UD - 18 . — In pursuance of the provisions of sub - sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of 
section 341 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra , 
dated 23rd April, 2015 had issued a notification , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), 
( 1A ) and ( 2 ) of section 3 of the said Act, with a view to specify the local area of the Armori Grampanchayat 
in Gadchiroli District being an area in transition and constituted a Nagar Panchayatby the name of the 
Armori Nagar Panchayat for the said transitional area ; 

And whereas , in the Public Interest Litigation No. 89/ 2015 admitted in the Hon ble High Court 
Mumbai bench at Nagpur, the Court in its hearing dated 26th July 2017 has ordered to take a suitable 
decision on the proposal forwarded by the Collector Gadchiroli on the formation of Armori Municipal 
Council ; 

And whereas, the Cabinet Sub Committee has approved the proposal of formation of Armori Municipal 
Council consisting of Armori Nagar Panchayat along with Mouza Shegaon , Palora and Arsoda ; 

And whereas , the Collector Gadchiroli has recommended that a Municipal Council Armori consisting 
of Armori Nagar Panchayat and Mouza Shegaon , Palora and Arsoda be constituted ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (2 ), (2A ) and (3 ) of section 3 of 
the said Act , and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby 
specifies the said local area to be a smaller urban area for which there shall be constituted a Municipal 
Council as provided in sub -sections ( 2 ), (2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act , by the name of the Armori 
Municipal Council. The boundaries of the said smaller urban area shall be such as are specified in Schedule 
“ B ” appended hereto . 

2 . Any person who entertains any objections to the said Proclamation is hereby required to submit 
the same in writing with the reasons therefore to the CollectorGadchiroli District within a period of thirty 
days from the date of publication of this proclamation in the Maharashtra Government Gazette . 

3 . Any such objection which may be received during the said period will be considered by the 
Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
No.MUN - 2015 /C . R . 125 /UD - 18 . — Whereas, by the Government Proclamation , Urban Development 
Department No. MUN - 2015 / C . R . 125 /UD - 18 , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th September , 
2017 issued in pursuance of the provisions of sub - sections ( 2 ), (2A ) and ( 3 ) of section 3 of theMaharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah .XL of 1965 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra had invited objections to its proposal to 
issue a notification under sub - sections (2 ), (2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act, to specify the local area 
of Armori Nagar Panchayat and Mouza Shegaon , Palora and Arsoda in Gadchiroli District , being a 
smaller urban area and to constitute a Municipal Council by the name of the Armori Municipal Council 
for the said smaller urban area ; 

And whereas , objections and suggestions so received by the Collector Gadchiroli District , pursuant 
to the said Proclamation dated 12th September , 2017 have been duly considered ; 

And whereas , having regard to the factors mentioned in clause (2 ) of article 243- Q of the Constitution 
of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said local area , more 
particularly described in Schedule “ A ” appended hereto, to be a smaller urban area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (2 ), (2A ) and ( 3) of section 3 of 
the said Act , and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
specifies the said local area to be a smaller urban area for which there shall be constituted a Municipal 
Council as provided in sub - sections ( 2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act , by the name of the Armori 
Municipal Council. The boundaries of the said smaller urban area shall be such as are specified in Schedule 
“ B ” appended hereto . 

SCHEDULE “ A ” 
Description of the Local area to be specified in Aarmori Municipal Council 
( 1) Aarmori Nagarpanchayat - Sr. No. 1 to 1901 
( 2 ) Mouza Shegaon 

Sr. No. 1 to 259 
( 3 ) Mouza Palora 

Sr. No. 1 to 383 / 2 
(4 ) Mouza Arsoda 

Sr. No. 1 to 454 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , सप्टेंबर १२, २०१७/ भाद्र २१ , शके १९३९ 


SCHEDULE “ B ” 
Boundaries of the Aarmori Municipal Council after including local area to be specified in Schedule A 
East Sr. No. 1063, 1065, 1086 , 1102 , 1119 , 1120 , 1123 , 1125 , 1126 , 1147 , 1148 , 1143 , 1160 , 1161, 

1255 , 1156 , 1248 , 1259, 1261, 1279 , 1296 , 1326 , 1327 , 1328 , 1332 , 1464 , 1465 , 1473 , 1476 , 
1478 , 1479, 1480 , 1481, 1482, 1486 , 1489, 1490 , 1491, 1495 , 1501 , 1502 , 1503, 1515 , 1516 , 
1517 , 1519 , 1520 , 1524 , 1530 , 1532 , 1546 , 1547 , 1574 , 1575 , 1576 , 1618 , 1619 , 1628 , 1629 , 

1635 , 1636 , 1637 , 1643 , 1645 
Shegaon - Sr. No. 96 , 44 , 40 , 38 , 37 , 36 , 25 , 22 , 20 , 26 , 21 , 19 , 18 , 17 , 16 , 8 , 7 , 9 , 229 , 228 , 215 , 217 , 45 , 

46 , 47, 48 , 49, 55 , 56 , 67, 68 , 80 , 81 , 90 , 91 , 92 , 94 , 95 , 216 , 215 , 214 , 213 , 212 , 211 , 210 , 
209, 185 , 184 , 161, 160 , 158 , 159, 157 

Total- 117 
West Sr. No . 991, 977, 973, 972 , 967 , 956 , 955 , 954 , 943, 951, 928 , 927, 926 , 925 , 924 , 915 , 914 , 

892 , 890 , 872, 870 , 869 , 867, 836 , 820 , 819 , 818 , 809 , 808 , 807, 798 , 797 , 796 , 795 , 787 , 786 , 
785 , 784 , 782 , 612 ,611 ,610 , 609 , 608 , 575 , 574 , 573 , 433 , 532 ,525 , 524 , 523 , 522 , 514 , 518 , 
517 , 378 , 372 , 370 , 369, 368 , 365 , 1899 

Total- 63 
North Sr. No. 1031, 1027 , 1025 , 1024 , 1023 

Total- 5 
South Sr. No. 364, 363, 362, 361, 360, 359, 346 , 345 , 343, 342, 283, 282, 281, 272 , 271 , 270 , 251, 

238 , 237 , 236 , 235 , 220 , 218 , 217 , 216 , 205 , 204 , 203, 200, 191, 198 , 197 , 164 , 142 , 139, 84 , 
83 , 1744 , 1741, 1740 , 1738 , 1731 , 1730 , 1729 , 1728 , 1726 , 1725 , 1724 , 1900 , 1722 , 1721, 
1720 , 1715 , 1711 , 1705 , 1702, 1697 , 1696 , 1652 , 1651 , 1650 

Total61 
Mouze Palora 
East 337 , 339 , 340 / 1 , 140 /2 , 341, 342, 343/1 , 343/2 
West 

5 , 6 , and Pandan Road 
North 1/2, 2, 3 
South - 7 , 8 , 9 , 10 , 11 
Mouze Arsoda 
East 294 , 295 , 280 
West 

1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12/ 1 , 25 
North 280, 292, 291 , 290 , 289, 288, 287 , 286 , 443, 444, 449, 446, 447, 448, 449 
South 296 , 297 , 298 , 299 , 280 , 439 , 442, 440 , 441, 454 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


